औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे 
अतिरिक्त ३ वॉच टॉवर बांधणे या कामाचे 
येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०९१६/प्र.क्र.२३४/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: 09 एप्रिल, २०१७ 


वाचा- 

१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
यांचे पत्र क्र.बीएलडी/औमका/तीन वॉच टॉवर /बांधकाम/८५२१/कक्ष-६(३), 
दि.२९.८.२०१६ 

प्रस्तावना- 


औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृहामध्ये कारागृह सुरक्षा व इतर प्रशासकीय अडचणीवरील उपाय 


योजना बाबत शासनाकडे दिनांक ११.०५.२०१५ रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने अतिरिक्‍त तीन 


वॉच टॉवर बांधणे या कामाचे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद यांनी 


रुपये ९३.९६ लक्ष इतक्या खर्चाचे तपासून व साक्षांकीत केलेले अंदाजपत्रक अपर पोलीस 


महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या 


प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केळे आहे. छाननीअंती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदर खर्चात 


इतर अनुषंगिक बाबींचा समावेश करुन एकूण रुपये १०१.०७ लक्ष (रुपये एकशे एक लक्ष सात हजार 


फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन याद्वारे 


शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 


शासन निर्णय- 


औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे अतिरिक्‍त ३ dra टॉवर बांधणे ( मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ 


एक, उत्तर बाजूस एक व मागील बाजूस एक असे एकूण ३) या कामाचे छाननीअंती एकूण रुपये 


१०१.०७ लक्ष (रुपये एकशे एक लक्ष सात हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास या शासन 


निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०९१६/प्र.क्र.२३४/तुरुंग-२ 


२. सदरचे अंदाजपत्रक सन २०१५-१६ च्या दरसूचीवर आधारित असून, सदर अंदाजपत्रकामध्ये 


इमारत बांधकामासह विद्युतिकरणासाठी ११ टक्के, सॉईल इनव्हेस्टीगेशन साठी ढोबळ 


रु. ५०,०००/-, आकस्मिक खर्चासाठी ४ टक्के, सेवा कर ६ % , भाववाढ १० % इ.साठी तरतूदी 


समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, 


१०१ बांधकाम (००) (०) तुरुंग, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना या SBS उपलब्ध होणाऱ्या 


मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. मात्र अर्थसंकल्पात तरतूद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास 


सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 


भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उप विभाग- 


पाच,अनुक्रमांक-३, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेले अधिकार व 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०४०११७२८१५०६२९ असा आहे. हा ASST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prabhakar Atmaram 
Prabhakar sake 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Home Department, postalCode=400032, 
At mM a fa aa st=Maharashtra, 

2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c47901 5f4 

4d506ae481c2dc55f48d889691ffa9939a, 
Sa Nn kh e cn=Prabhakar Atmaram Sankhe 

Date: 2017.04.01 17:29:24 +05'30' 

(प्रभाकर संखे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
३. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मध्य विभाग), औरंगाबाद, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०९१६/प्र.क्र.२३४/तुरुंग-२ 


४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगबाद, 

७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद 

८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्राळय,मुंबई-३२, 

९. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२, 

१०. निवडनस्ती- (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


